स्वाईन फ्ल्यू आजारावर खाजगी रुग्णालयात 
गंभीरस्थितीत जीवनावश्‍यक प्रणालीवर 
उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना प्रलंबित वैद्यकीय 
खर्चाची प्रतीपुर्ती अदा करणे बाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-२७२३/प्र.क्र.१४३/आरोग्य-५ 
१० वा मजला, गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २७ मार्च, २०२४ 


वाचा :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. स्वाईन-२०१५/प्र.क्र.११३/आरोग्य-५, 
दि.२०.०३.२०१५ 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. पुरमा-२०२२/प्र.क्र.१०२/आरोग्य-५, 
दि.३१.०३.२०२३ 
३) संचालक, आरोग्य सेवा ,संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र.एमजीएस/लेखाशाखा/स्वाईन 
फ्ल्यू देयके प्रतिपूर्ती” मंजूर पुरवणी /उर्वरित अनुदान/कक्ष-७१/३१९-२१/२३, 
दि.०२.०१.२०२४ 
प्रस्तावना :- 
सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत दि. २० मार्च, २०१५ नुसार स्वाईन फ्ल्यू या आजाराने 


बाधित खाजगी रुग्णालयात गंभीरस्थितीत जीवनावरयक प्रणाळीवर उपचार घेतलेल्या रुग्णांना 


वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 


संचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप हत्तीरोग व जलजन्य रोग), पुणे यांनी शासनास सादर 


केलेल्या प्रस्तावानुसार स्वाईन फ्ल्यू या आजाराने बाधित गंभीरस्थितीत जीवनावश्‍यक प्रणालीवर 


खाजगी रुग्णालयात उपचार घेतलेल्या रुग्णांना सन २०१५ ते सन २०२१ पर्यंतची वैद्यकीय खर्चाची 


प्रलंबित देयकाची प्रतिपूर्ती यासाठी रु.१२५ लक्ष एवढया रकमेची पुरवणी मागणी सन २०२३ च्या 


विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आली होती. सदर पुरवणी मागणी (रु.१२५ लक्ष) 


व अर्थसंकल्पीय तरतूद (रु.२.२१ लक्ष) विचारात घेऊन, सुधारित अंदाज २०२३-२४ नुसार रु.१२७.२१ 


लक्ष यानुसार वित्त विभागाने रु.१२५.२३ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास दिलेल्या मान्यतेनुसार 


शासन निर्णय क्रमांकः -पुरमा-२७२३/प्र.क्र.१४३/आरोग्य-५ 


रु.१२५.२३ लक्ष (अक्षरी रुपये एक कोटी पंचवीस लक्ष तेवीस हजार फक्त ) एवढा निधी वितरीत 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
शासन निर्णय दि.२० मार्च, २०१५ अन्वये राज्यातील खाजगी रुग्णालयात स्वाईन फ्ल्यू 


आजारावर ज्या रुग्णांनी गंभीरस्थितीत जीवनावश्‍यक प्रणाळी किंवा तत्सम लाईफ सपोर्टवर 


(Ventilator) उपचार घेतले आहेत, अशा रुग्णांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यास शासन मंजुरी 


देण्यात आली आहे. या शासन निर्णयान्वये स्वाईन फ्ल्यू या आजाराने बाधित गंभीरस्थितीत 


जीवनावऱयक प्रणाळीवर खाजगी रुग्णालयात उपचार घेतलेल्या रुग्णांना सन 2094 ते २०२१ पर्यंतची 


वैद्यकीय खर्चाची प्रलंबित देयकाची प्रतिपूर्ती करण्याकरिता रुपये १२५.२३ लक्ष (अक्षरी रुपये एक कोटी 


पंसवीस लक्ष तेवसी हजार फक्त) एवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन निर्णयानुसार प्राप्त होणाऱ्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी दि. 


२० मार्च, २०१५ च्या शासन निर्णयातील अटी व शर्ती लागू राहतील. सदरील खर्च मागणी क्र. आर-१, 


२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, राज्य योजनाअंतर्गत योजना,१०१-रोग प्रतिबंध व 


नियंत्रण,(०१)- रोग प्रतिबंध व नियंत्रण (०६) पटकी नियंत्रण कार्यक्रम (राज्य क्षेत्र) ,१३-कार्यालयीन 


खर्च, सांकेतांक (२२१० ०६२९) (अनिवार्य खर्च) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. तसेच, दि.२० मार्च २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुरू करण्यात आलेली स्वाईन फ्ल्यू या 


आजाराने बाधित गंभीरस्थितीत जीवनावरयक प्रणाळीवर खाजगी रुग्णालयात उपचार घेतलेल्या 


रुग्णांना दि.१ एप्रिळ, २०२२ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने या शासन निर्णयान्वये बंद करण्यात आलेली 


आहे. त्यामुळे यापुढील वैद्यकीय प्रतिपुर्ती देय राहणार नाही. 


४. सदर निधीचे वितरण हे प्रस्तुत प्रलंबित देयकाची व्दिरुक्ती होणार नाही याची खात्री 


करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः -पुरमा-२७२३/प्र.क्र.१४३/आरोग्य-५ 


प्‌. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२२/२०२४/व्यय-१३, 


दि.२२.०२.२०२४ अन्वये दिलेले मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२४०३२७१५३६५५०६१७ असा आहे. सदर शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


S H | V D A 5 Digitally signed by SHIVDAS MAHADEO DHULE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fd353a6a1af02b28757a9a542f2f807ba4 


59543ed 1 9dc809f2f1 50cfde447009, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=55231903025208911890F585145 
93563E9788A66733F9A7E0D1A454083659841, 


DHULE cnSHVDAS MAKADEODHULE 
(शि.म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान सचिव, मा.मुख्यमंत्री सचिवालय,मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (सर्व, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
जिल्हाधिकारी,सर्व 

संचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई/पुणे 


. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थसंकल्प व प्रशासन), पुणे-१. 
. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळे (सवी. 

. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सर्व 

९. 


अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सर्व 


१०.खाजगी रुग्णालयातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी /प्रशासकीय अधिकारी (संचालक, 


आरोग्य सेवा, पुणे यांचे कार्यालयामार्फत) 


११.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः -पुरमा-२७२३/प्र.क्र.१४३/आरोग्य-५ 


१३.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१४.निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

१५.वित्त विभाग, (व्यय-१३),(अर्थसंकल्प-३, अर्थसंकल्प-९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१६.अवर सचिव, (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


